आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत केंद्र 
पुरस्कृत प्रधानमंत्री  मातृवंदना 
योजनेकरीता सन २०२२-२३ या 
वर्षासाठी निधी वितरण. 

राज्य हिस्सा-(लेखाशिर्ष २२११ १४४१) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०५/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : ०६ मार्च, २०२३. 


वाचा :- 
१) वि. वि, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२ /प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ व दि.०८.०२.२०२३. 
2) आदिवासी विकास विभाग शा.नि.क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६/कार्यासन-६, दि.२०.६.२०२२ व 
दि.३०.११.२०२२. 
3) केंद्र शासन, महिळा व बाळ विकास मंत्रालयाचे पत्र क्र. No.94/29/2022/PMMVY, 
दि.२१.१२.२०२२. 
४) सार्वजनिक आरोग्य विभागाची नस्ती क्र.प्रमाव-२०२२/१६६६/प्र.क्र. ६०२/कु.क. 
प्रस्तावना :- 


सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या केंद्र पुरस्कृत 


प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेंतर्गत अनुसूचित जमाती घटकासाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये केंद्र 


शासनाच्या संदर्भ क्र.३ येथील आदेशान्वये केंद्र हिस्सा रु.६०४.००२०६ लाख इतका निधी थेट Escrow 


Account मध्ये जमा झालेला आहे. त्यास समरुप राज्य हिस्सा रु.४०२.६६८०४ लाख इतका निधी वितरीत 


करण्याबाबत सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून संदर्भ क्र.४ अन्वये प्राप्त झालेल्या प्रस्तावास अनुसरुन सन 


२०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या उपलब्ध अर्थसंकल्पित निधीमधून वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जमाती घटकासाठी मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य 


लेखाशीर्ष २२११, कुटुंबकल्याण खालील (०२) (०२) प्रधानमंत्री मातृवंदना या योजनेकरीता सन २०२२-२३ 


या वर्षासाठी प्राप्त झालेला केंद्र हिस्सा रु.६०४.००२०६ लाख Escrow Account मध्ये जमा झालेला आहे. 


त्यास समरुप राज्य हिस्सा रु.४०२.६६८०४ लाख इतका निधी सन 2022-23 या आर्थिक वर्षाच्या उपलब्ध 


अर्थसंकल्पित निधीमधून खालीलप्रमाणे निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ /प्र.क्र.७/कार्या-६ 


(रु.लाखात) 

योजनेचे नाव लेखाशिर्ष व अर्थसंकल्पीय । यापूर्वी वितरीत सदर शासन 
राज्य हिस्सा तरतुद निधी निर्णयान्वये वितरीत 
करण्यात येणारा निधी 

(a | 2 3 a ५ 
प्रधानमंत्री २२११ १४४१ १५००.०० ५९०.३५८३६ ४०२.६६८०४ 
मातृवंदना । राज्य हिस्सा (४०%) 
योजना 

एकूण १५००.०० ५९०.३५८३६ ४०२.६६८०४ 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु.४०२.६६८०४ लाख (अक्षरी रुपये चार कोटी दोन लाख सहासष्ट हजार 


आठडो चार फक्त) इतका निधी प्रशासकिय विभागप्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणाळीवर वितरीत करण्यात येत आहे. 


३. सदर तरतुद खर्च करताना विभागप्रमुख / नियंत्रण अधिकारी यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 


नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन 


दि.०४.०४.२०२२ व दि.०८.०२.२०२३ च्या शासन परिपत्रकांतील दिलेल्या निर्देश्ांचे काटेकोरपणे पालन 


करावे. 


४. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतून नियंत्रक अधिकारी यांनी झालेल्या खर्चाचा अहवाल, 


लेखाशिर्षनिहाय/उपळलेखाशिर्षनिहाय साध्य side भौतिक उदिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता 


प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


५. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना बाह्य 


क्षेत्रात केळेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला आदिवासी 


क्षेत्रातील व उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


६. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतुन आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात 


पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबाबतच्या तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात आणि 


आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रात मात्र फकत वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ /प्र.क्र.७/कार्या-६ 


७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१५७-२०२३/व्यय-१४, 


दि.२४.०२.२०२३ अन्वये दिलेल्या मंजुरीस अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२२७१३०१४००१२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by RAJENDRA DEVARAM 
BHAWARI 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने RAJENDRA: Vee asecanann 


ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e429342 1 ba2dfa 
D EVA RA M 8a71cad3864b9b289879d173b67fcdc, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
ialNumber=F617DED8E7182679ED107E6351 


BHAWAR|/ aaa 
(राजेंद्र दे. भवारी ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई. 

२. अप्पर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई. 

३. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुकत, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

५. अपर आयुकत, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

६. वित्त विभाग ( अर्थसंकल्प- १९/ व्यय १४), मंत्रालय, मुंबई. 

७. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
८. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
९. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


